RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २३ मार्च २०२२ 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 

क्रमांक टीपीएस -३५१ ९ / १७ ९ ८ / प्र . क्र . १ ९ १ / २०२० / नवि -० ९ / २०२२ . - ज्याअर्थी , शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस 
३५१२ / ०३ / प्र . क्र . ५ ( अ ) / २०१२ / नवि - ९ , दिनांक ९ मे २०१२ अन्वये जामनेर शहरासाठी विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ' असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) 
अन्वये भागश : मंजूर ( यात यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे उल्लेखिलेली ) असून दिनांक २० जून २०१२ पासून अंमलात आली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेसाठी जामनेर नगरपरिषद नियोजन प्राधिकरण आहे ( यात यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे 
संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे जामनेर , तालुका जामनेर येथील गट नंबर २०६ क्षेत्र १.१८ हेक्टर ही जागा ( यात 
यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) ना विकास ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) या वापर विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ३ , दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये उक्त 
विकास योजनेत फेरबदल करून उक्त जागा “ उक्त भूवापर " विभागातून वगळून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्तावित करण्याचे 
ठरवून उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ ( १ ) अन्वये सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून प्रस्ताव दिनांक ३० मे २०१ ९ च्या पत्रान्वये शासनास 
मान्यतेसाठी सादर केलेला आहे ( यात यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव " असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदलाचा 
प्रस्ताव काही अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन मालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त जागेच्या 
मूल्याच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ९ ४,४०० सहायक संचालक , 
नगररचना , जळगाव शाखा , जळगाव यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २ मार्च २०२२ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ९ ४,४०० मुख्याधिकारी , जामनेर नगरपरिषद , जामनेर या कार्यालयास दिनांक २ मार्च २०२२ 
रोजी जमा केलेली आहे ; 

भाग १ ( नावि ) ४२ 

( १ ) 


वर्ष ११ , अंक २० ] 


[ पृष्ठे २८ 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ९ मे २०१२ ची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

“ उक्त विकास योजना ” मंजुरीच्या दिनांक ९ मे २०१२ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . - 

नोंद 

“ मौजे जामनेर , तालुका जामनेर येथील गट नंबर २०६ क्षेत्र १.१८ हेक्टर ही जागा “ ना- विकास विभागातून वगळण्यात येत आहे 
व मुक्त झालेली जागा नकाशात दर्शविल्यानुसार “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे " . 

सदरची अधिसूचना जनतेच्या अवलोकनार्थ , मुख्याधिकारी , जामनेर नगरपरिषद , जामनेर , जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात , एक 
महिन्याच्या कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

, 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 

महाराष्ट्र शासन . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai - 400032 
dated , 23rd March 2022 

Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 

No. TPS - 3519 / 1798 / CR - 191 / 2020 / UD - 09 / 2022 . Whereas , the Government in Urban Development 
Department's vide Notification No. TPS - 3512 / 03 / CR - 5 ( A ) / 2012 / UD - 09 , dated 9th May 2012 has partly 
sanctioned the Development Plan for Jamner City ( hereinafter referred to as " the said Development 
Plan " ) under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act 
No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act " ) and the same has come into force 
with effect from 20th June 2012 ; 

and whereas , the Jamner Municipal Council is the Planning Authority for the said Development 
Plan ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) ; 

and whereas , in the said Development Plan land bearing Gat No. 206 , admeasuring 1.18 
hectares of Mouje Jamner ( hereinafter referred to as “ the said Lands " ) is included in “ No Development 
Zone " ( hereinafter referred to as " the said Zone " ) 

and whereas , the said Planning Authority vide its General Body Resolution No. 3 , dated 5th October 
2018 resolved to modify the said Development Plan by deleting the said land from the said use and to 
be included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) by carrying 
out a modification to the said Development Plan , by following all the legal formalities stipulated under 
the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 30th May 2019 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned subject to conditions ; 

and whereas , the Land Owners of the said land as per the Government policy have deposited 
Rs . 94,400 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent rate 
of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in the 
Government Treasury on 2nd March 2022 through the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , 
Jalgaon and remaining 50 per cent premium amount of Rs . 94,400 payable to the Planning Authority has 
been deposited with the Chief Officer , Jamner Municipal Council , Jamner on 2nd March 2022 ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

३ 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification , dated 9th May 2012 . 

In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification , dated 9th May 2012 
sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry - 
ENTRY 

" The land bearing Gat No. 206 area 1.18 hectares of Mouje Jamner is deleted from No 
Development Zone and land thus released is included in " Residential Zone " as shown on the plan " . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during the office hours for the 
period of one month in the office of the Chief Officer , Jamner Municipal Council , Jamner , district Jalgaon . 
This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 

By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 

सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 
नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . / कलम २० ( ४ ) / मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . प्रा.यो. रस्ता /८२२/२०२१.- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून 
२०१३ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार 
मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक 
योजना रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम , प्रादेशिक विभाग , नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० 
नुसार ३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने “ प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६ ९ .० मीटर रुंदीचा रस्ता , पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०० मीटर रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व 
त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

( १ ) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
तथापि , सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० ( ४ ) ची अधिसूचना निर्गमित 
करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील . 

( २ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ५ ) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 


४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . नाशिक / कलम -२० ( ३ ) / मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो. रस्ता / ३८३ , दिनांक २३ मार्च 
२०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते 
; 

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजे चांदशी , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ५ ९ / १ मधील जमिनीतील प्रस्तुत फेरबदलाखालील रस्ता सन्मुख 
असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री . प्रकाश शंकरराव मते यांनी 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये या कार्यालयास केली आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी पत्र क्रमांक १५३४ , दिनांक ५ जुलै २०२१ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक 
यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम तसेच वृत्तपत्र प्रसिद्धीचे प्रतिपुर्ती शुल्क शासकीय कोषागारात जमा केले असल्याचे या 
कार्यालयास कळविलेले आहे ; 

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये वर नमूद 
जमिनीच्या संबंधात , नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त 
प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 

नोंद 

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ 
मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे . 

अटी : ( १ ) फेरबदलाखालील रस्त्याच्या आखणीत समाविष्ट क्षेत्रात विकास परवानगी अनुज्ञेय करताना संबंधित वर्षाच्या बाजार मूल्यदर तक्त्यातील 
मूल्यदरानुसार अधिमूल्य रक्कम संबंधित जमीन मालकाकडून वसूल करणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ५ ) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 
वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी , नाशिक . 

( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक . 

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

प्रतिभा भदाणे , 
सदस्य सचिव , 

प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , ९ ऑगस्ट २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

4 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 

No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / Section 20 ( 4 ) / Mouje Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 
meters R.P. Road / 822 / 2021.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for 
Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under 
the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the 
said Act " ) and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , Chief Engineer , 
Public Works Department , Regional Office , Nashik vide letter No. 885/2020 , dated 5th March 2020 has 
given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide ( 45 + 12 + 12 ) Regional Plan Road 
along the Shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik to 30 meters ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has 
issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional 
Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government 
Resolution , is of the opinion that the said 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 
meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land 
use zone , in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , subject 
to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification ” ) : 

( 1 ) 

It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned 
land owners before issue of notification under Section 20 ( 4 ) of the said Act . 

( 2 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use 
Zone . 

( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 
supply , Waste water treatment , Solid waste disposal / management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost . 

( 4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 5 ) It shall binding on the land developer to make available the pure water . 

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government 
vide Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / 
Sect . 20 ( 3 ) / Mouje Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 meters / R . P. Road / 383 , dated 23rd March 
2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town 
Planning , Nashik Branch , Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received within the 
stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch has 
submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , 


દ્ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final 
Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . 

and whereas , the land bearing Gat No. 59/1 of Mouje Chandshi , taluka and district Nashik are fronting 
on the said road under modification and the owner of the said land Mr. Prakash Shankarrao Mate vide his 
letter dated 12th February 2021 has requested this office to issue the notification under Section 20 ( 4 ) . 

and whereas , the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik vide his letter No. 
1534 , dated 15th July 2021 informed this office that , the concerned owner has submitted the required 
scrutiny fee premium and fees of the paper publication in the Government Treasury . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification for the land 
shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification , 
dated 21st June 2013 as follows . 

In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule 
of Modifications . 

ENTRY 

In the Sanctioned Revised Regional Plan , of Nashik district the 69 meters wide Regional Plan Road 
shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters 
wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as 
shown on the part plan , subject to the following conditions . 

Conditions : 

( 1 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone . 

( 2 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide Water 
supply , Waste water treatment , Solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 

( 3 ) 

It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 4 ) It is binding on the land developer to make available the pure water . 

In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices - 

( 1 ) The Collector , Nashik . 

( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 

PRATIBHA BHADANE , 
Member - Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 

Nashik , 9th August 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

७ 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. / कलम २० ( ४ ) / गट नंबर ६७ पै . / मौजे चांदशी , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो.रस्ता / ६११ / २०२२.- ज्याअर्थी , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी 
मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे चांदशी 
व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना 
रस्त्याची रुंदी मुख्य अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम , प्रादेशिक विभाग , नाशिक यांचे दिनांक ५ मार्च २०२० चे पत्र क्रमांक ८८५/२०२० नुसार 
३० मीटर प्रस्तावित करणेबाबत अभिप्राय दिलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि- १३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यात यापुढे ज्यास “ उक्त शासन 
निर्णय ” असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त चांदशी व जलालपूर सीमेवरील ६ ९ .० मीटर रुंदीचा रस्ता , पुढील अटींच्या अधीन राहून ३०० मीटर रुंद करण्याचे 
प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व 
त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदींनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे 
ज्यास “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

( १ ) शासन निर्णय दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदींनुसार संपूर्ण क्षेत्रासाठी अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
तथापि , सदरची अधिमूल्य रक्कम तसेच प्रक्रिया शुल्क हे संबंधित जमीन मालकांकडून कलम २० ( ४ ) ची अधिसूचना निर्गमित 
करणेपूर्वी वसूल करणे आवश्यक राहील . 

( २ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ५ ) भूजल खात्याने प्रस्तावित केलेल्या विहिरींसह अन्य पर्यायाद्वारे शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 
आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / नवि -१३ , 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . नाशिक / कलम -२० ( ३ ) / मौजे चांदशी व जलालपूर , ता . नाशिक / ६ ९ .० मी . / प्रा.यो . रस्ता / ३८३ , दिनांक २३ मार्च 
२०२० अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी , प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे . तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २७ जुलै २०२० रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर कलम २० ( ४ ) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , मौजे चांदशी , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ६७ / १ + २ / २ - अ मधील जमिनीतील प्रस्तुत फेरबदलाखालील क्षेत्र रस्ता 
सन्मुख असल्याने त्यांचे क्षेत्रासाठी अधिनियमाचे कलम २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना निर्गमित करण्याची विनंती जमीनमालक श्री . धनाजी पुंजा पाटील यांनी 
दिनांक ३ जानेवारी २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे ; 


८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी पत्र क्रमांक ७६० , दिनांक १० मार्च २०२२ अन्वये उपरोक्त संबंधित जमीनमालक 
यांनी प्रकरणी आवश्यक ते प्रक्रिया शुल्क व अधिमूल्य रक्कम शासकीय कोषागारात जमा केली असल्याचे या कार्यालयास कळविलेले आहे ; 

आता त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४ ) अन्वये वर नमूद 
जमिनींच्या संबंधात , नाशिक शाखा कार्यालयाने भाग नकाशावर दर्शविलेल्या क्षेत्रामधील फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त 
प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे . 

नोंद 

नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे चांदशी व जलालपूर , तालुका - जिल्हा नाशिक यांचे सीमेवरील ६ ९ मीटर रुंद ( ४५ 
मीटर + दोन्ही बाजूचे सेवा रस्ते १२ मीटर ) प्रादेशिक योजना रस्त्याची रुंदी ३० मीटर इतकी सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील 
अटींच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे . 

अटी : ( १ ) सदर रस्ता आखणीतून मुक्त होणारे क्षेत्र लगतच्या वापर विभागात समाविष्ट होईल . 

( २ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 

( ३ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 

( ४ ) शुद्ध पाणी पुरेशा प्रमाणात विकसकाने उपलब्ध करणे बंधनकारक आहे . 

वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 
( १ ) जिल्हाधिकारी , नाशिक . 

( २ ) सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक . 

प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 

सुलेखा वैजापूरकर , 
सदस्य सचिव , 

प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 

नाशिक , २५ एप्रिल २०२२ . 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 

The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notification 

No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / Section 20 ( 4 ) / Gat No. 67 pt./Mouje Chandshi , taluka Nashik / 69.0 
meter R.P. Road / 611 / 2022.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for 
Nashik district on dated 21st June 2013 ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under 
the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Act ” ) and has came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , Chief Engineer , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

९ 

Public Works Department , Regional Office , Nashik vide letter No. 885/2020 , dated 5th March 2020 has 
given the recommendation to reduce the width of 69 meters wide ( 45 + 12 + 12 ) Regional Plan Road 
along the Shiv of Mauje Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik to 30 meters ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 
2015 and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has 
issued the directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under 
Section 20 of the said Act , for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional 
Plans , and for that purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government 
Resolution , is of the opinion that the siad 69 meters wide Regional Plan Road is proposed to be 30 
meters wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land 
use zone , in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act , subject 
to the following conditions ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) - 

( 1 ) 

It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016. The premium and Scrutiny fee shall be collected from the concerned 
land owners before issue of notification under Section 20 ( 4 ) of the said act . 

( 2 ) The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use 
zone . 

( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 
supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 

( 4 ) 

It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 5 ) 

It shall binding on the land developer to make available the pure water . 

and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government 
vide Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / 
Sect . 20 ( 3 ) / Mouze Chandshi and Jalalpur , taluka Nashik / 69.0 meters / R . P. Road / 383 , dated 23rd 
March 2020 has published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of 
Town Planning , Nashik Branch , Nashik was Appointed to hear the suggestions / objections received 
within the stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer i.e. Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch has 
submitted his report to the Member - Secretary also the Proposal Scrutiny Committee , in the meeting , 
dated 27th July 2020 accorded approval to this proposal and directed Member - Secretary to issue the Final 
Notification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after payment of the premium by the Applicant . 

and whereas , the land bearing Gat No. 67 / 1 + 2 / 2 - A of Mouje Chandshi , taluka and district Nashik are 
fronting on the said road under modification and the owner of the said land Mr. Dhanaji Punja Patil vide his 
letter dated 3rd January 2022 has requested to issue the notification under Section 20 ( 4 ) . 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

and whereas , the Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik vide his letter No. 760 , 
dated 10th March 2022 informed this office that the concerned owner has submitted the required scrutiny 
fee and premium amount in the Government Treasury . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act , 
Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification the land 
shown by the Nashik Branch office on the part plan and for that purpose amends the aforesaid Notification , 
dated 21st June 2013 as follows . 

In the said Regional Plan , the following new Entry shall be added after the last Entry of the Schedule 
of Modifications . 

ENTRY 

In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district the 69 meters wide Regional Plan Road 
shown on the boundary of Chandshi and Jalalpur , taluka and district Nashik is reduced to be 30 meters 
wide and the land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone as 
shown on the part plan , subject to the following conditions . 

Conditions : 

( 1 ) 

( 2 ) 

The land so released from the road alignment shall be included in the adjacent land use zone . 
Applicant / Developer shall make necessary self - contained arrangements to provide water 
supply , waste water treatment , solid waste disposal / management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost . 

( 3 ) 

It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 

( 4 ) It shall binding on the land developer to make available the pure water . 

In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during the office hours on all working days at the following offices : 

( 1 ) The Collector , Nashik . 

( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 

SULEKHA VAIJAPURKAR , 
Member - Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 

Nashik , 25th April 2022 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

११ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ 

नुसार . 

शुद्धीपत्रक 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे नाचणखेडा / एसआर - ९ / शुद्धीपत्रक / २०२१ . - उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचेकडील भूसंपादन 
प्रस्ताव क्रमांक ९ / २०२१ , मौजे नाचणखेडा , तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगावमध्ये जमिनी मनमाड या तिसऱ्या रेल्वे लाईनकरिता भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम ११ ची जिल्हाधिकारी , जळगाव यांची 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे नाचणखेडा / एसआर - ९ / २०२१ / सन २०२२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग 
एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २४ ते मार्च २ , २०२२ रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रात पृष्ठ ६ व ७ वर प्रसिद्ध 
झाली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे नाचणखेडा 

या ऐवजी 

असे वाचावे 

गट क्रमांक 

गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

अंदाजित क्षेत्र 
२ 

१ 

१ 

२ 

हे . आर 

हे . आर 

९९ / १ 

० ०५ 

००४ 

९९ / २ 

० ०४ 

० ०५ 

१००/१ 

० ०४ 

० ०४ 

१००/२ 

० 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी तथा 

समुचित प्रशासन , जळगाव . 

जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


: 


: 


: 


: 


९९ / १ 

९९ / २ 

१०० / १ + १०० / २ / २ 

१००/२/१ 


: 


: 


: 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

प्रकल्पाचे नाव : निम्न पांझरा ( अक्कलपाडा ) मध्यम प्रकल्प , तालुका 
साक्री , जिल्हा धुळे . 

जिल्हा धुळे 

प्रस्तावाचे प्रयोजन : मौजे सांजोरी , तालुका - जिल्हा धुळे येथील 
उजव्या कालव्यावरील वितरिका क्रमांक ५ वरील गटाचा पुरवणी 

प्रस्ताव . 

अनुसूची - तीन 

क्रमांक एसआर -१० / २०१ ९ - ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२० अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

अनुसूची - चार 

" 

" 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकल्पाच्या 
कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार 
नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 

आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; 

धुळे , १२ एप्रिल २०२२ . 

सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

जिल्हा धुळे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 

क्रमांक एसआर -४ / २०२१ . - ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन , 
सामान्य , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , 
अनुसूची “ दोन 
“ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यक भासण्याची शक्यता 
आहे ; 

66 

" 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे सांजोरी 

गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

लागवडी 

पोट 
खराबा क्षेत्र 

१ 

लायक क्षेत्र 
२ 
हे , आर 

३ 
हे . आर 

आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांनी 
सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी 
करून त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 
; 

O ०४ 

० 00 

००४ 

००० 


६१ 


एकूण 


एकूण 
क्षेत्र 

४ 

हे . आर 

००४ 

० ०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

१३ 

अनुसूची- एक 

चालू 

१ 

३ 

४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
सामान्य , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 

२ 
हे . आर 

हे . आर 

हे , आर 

१८३ 

० 

२६ 

०० 

० २६ 

१७६ 

O 

०० 

० 

सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन सामान्य , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 

१७७ 

० ०३ 

०० 

O ०३ 

१७८ 

० 

०७ 

०० 

०७ 

अनुसूची- एक 

१७ ९ 

० 

०३ 

00 

० ०३ 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

१८० 

० 

०३ 

०० 

जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव विखरण बु . 

१८१ 

० ०४ 

०० 

०४ 

गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

१८२ 

० 

३१ 

०० 

० ३१ 

१ ९ ५ 

३ ९ 

00 

० ३ ९ 

लागवडी 

पोट 

० 

१ ९ २ 

०५ 

00 

लायक 

खराबा 

० ०५ 

क्षेत्र 

क्षेत्र 

१ ९ ४ 

० ०७ 

O ०० 

० ०७ 

१ 

२ 

३ 

१ ९ ३ 

O 

०८ 

00 

O 

०८ 

हे , आर 

हे , आर 

१६३ 

O ०८ 

O ०० 

O 

०८ 

१४५ 

०८ 

O 00 

१६४ 

० 

O 

O 00 

०६ 

० ०६ 

११ 

१४६ 

१६५ 

00 

० ४० 

० 

० ११ 

० 00 

O २८ 

० ०६ 

00 

१४७ 

१७२ 

० ०६ 

O 

00 

१६० 

० ०३ 

०० 

एकूण 

५६८ 

●● 

५६८ 

१५ ९ 

O ०७ 

० 

00 

अनुसूची- दोन 

१५८ 

०७ 

० 00 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

१५७ 

० १३ 

O 

०० 

१४८ 

O 

०५ 

० 

00 

प्रकल्पाचे नाव : करवंद मध्यम प्रकल्प ( लघु पाटबंधारे हिंगण्यापाडा ) 
मुख्य कालव्याच्या वितरिकाच्या संपादनासाठी ) . 

१४ ९ 

O १२ 

O 00 

१५६ 

O ०७ 

O 

०० 

I 

१५० 

० 

00 

प्रस्तावाचे प्रयोजन करवंद उजवा कालवा वाढ व विस्तार सा . 
क्र . १५१८० मीटर पासून निघणारी वितरिका क्रमांक २ व सा . क्र . 
१६१८० मीटरपासून निघणारी वितरिका क्रमांक ३ , मौजे विखरण बु . , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , 

१५१ 

O 

O ०० 

१५५ 

० ०६ 

० 

०० 

१५२ 

O 

O 00 

अनुसूची - तीन 

१६६ 

० ३८ 

O 00 

१५४ 

०७ 

० ०० 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

१५३ 

० ०५ 

O 00 

२०१ 

० ६३ 

O ०० 

अनुसूची - चार 

२०२ 

O ०७ 

O 00 

१ ९ २ 

O १२ 

O ०० 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकल्पाच्या 
कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार 
नसल्याने पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

१८८ 

० २१ 

० 

०० 

१ ९ १ 

O ३४ 

O 

00 

जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 

१ ९ ० 

० १३ 

O ०० 

१८ ९ 

O 

१६ 

00 

धुळे , १८ एप्रिल २०२२ . 

१८४ 

० ३ ९ 

00 


: 


: 


: 


O 


O 


r 


O 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 

O 

०८ 

० ४० 

O २८ 

० ०७ 

० ०७ 

O १३ 

० ०५ 

० १२ 

० ०७ 

O 

०२ 

० ०६ 

० ३८ 

० ०७ 

० ०५ 

० ६३ 

O ०७ 

O १२ 

० २१ 

० ३४ 

O १३ 

० १६ 

० ३ ९ 


० 


: 


: 


: 


: 


: 


: 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


O 


० 


० 


० 


० 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे परधाडे 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

जिल्हा जळगाव 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे परधाडे / एसआर -१० / २०२१.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे परधाडे / एसआर -१० / २०२१ , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 

66 

अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 

66 

अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

66 

८८ 

" 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 


गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
२ 

१ 

हे . आर 

१३२ / २ - अ 

O ०२ 

१३३/२ 

O 

०८ 

१३४ 

O १३ 

O ०४ 

१३५/२ 
१३५/३ 

O 

०५ 

एकूण .. 

● ३२ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे परधाडे येथील खाजगी जमिनींचे संपादन . 
समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक 
दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 
टीप . - 

( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 

( ४ ) 


⠀⠀⠀⠀⠀ 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

अभिजीत राऊत , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

अनुसूची- दोन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिल्हा जळगाव 

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे दुसखेडा येथील खाजगी जमिनींचे संपादन . 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे दुसखेडा / एसआर -४७ / २०२०.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे दुसखेडा / एसआर -४७ / 
२०२० , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक 
दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 

अनुसूची तीन 

66 

" 

अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , 

66 

" 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक 

अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

अनुसूची 

चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक 
टीप - 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

66 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
” 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

" 

( २ ) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अनुसूची एक 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे दुसखेडे 

अंदाजित क्षेत्र 

( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

२ 
हे . आर 

० 

२१ 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 

० २१ 

० ३६ 

जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 

१० 

०५ 

एकूण .. 


गट क्रमांक 

१ 


१४१ 

१४२/१ 

१४२/२ 

१५०/१ 

१५०/२ 


० 


० 


९ ३ 


- 


१६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे नाचणखेडा 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
२ 

१ 

जिल्हा जळगाव 

हे . आर 

९ ८ 

O ३७ 

९९ / १ 

O ०४ 

O ०५ 

९९ / २ 
१०० / १ + १०० / २ / २ 
१००/२/१ 

० ०४ 

O 

०३ 

O ०७ 

१०२ 
१०३ 

O ०७ 

एकूण .. 

६७ 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे नाचणखेडा / एसआर - ९ / २०२१ . - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे नाचणखेडा / एसआर 
९ / २०२१ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे नाचणखेडा येथील खाजगी जमिनींचे 
संपादन , 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक 
दळणवळण व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या 
संधी वृद्धींगत करणे . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 
टीप . - 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

( १ ) 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 

केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

66 

" 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 
; 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 

जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 


( २ ) 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

१७ 

अनुसूची - दोन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

जिल्हा जळगाव 

प्रकल्पाचे नाव : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी संपादन 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जळगाव - मनमाड तिसऱ्या रेल्वेमार्गासाठी 
पाचोरा तालुक्यातील मौजे वडगाव खु . प्र . पा . येथील खाजगी जमिनीचे 
संपादन . 

क्रमांक भूसंपादन / मौजे वडगाव खु . प्र.पा. / एसआर -४४ / २०२०. 
ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / मौजे वडगाव खु . प्र.पा. / 
एसआर -४४ / २०२० , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

समाजाला मिळणारे लाभ : रेल्वे वाहतुकीद्वारे सार्वजनिक दळणवळण 
व्यवस्था बळकट करणे तसेच याद्वारे प्रवासी मालवाहतुकीच्या संधी 
वृद्धींगत करणे . 

66 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : निरंक . 

टीप - 

आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे , असे 
याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
उपमुख्य अभियंता ( निर्माण ) कार्यालय , मध्य रेल्वे भुसावळ तसेच 
उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 

66 

" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

66 

" 

" 

' पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा 
भाग , पाचोरा , जिल्हा जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहेत . 

( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 
नोंद घ्यावी . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

( ४ ) दुय्यम निबंधक , पाचोरा यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 

जिल्हा जळगाव , तालुका पाचोरा , मौजे वडगाव खु.प्र.पा. 
गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
२ 

अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 

१ 

हे . आर 

जळगाव , २ ९ एप्रिल २०२२ . 

० ४० 

एकूण .. 

० ४० 


३८ 


( १ ) 


( २ ) 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 

अधिसूचना 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -१० / २०२१.- ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम 
३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / ( भाग -२ ) / अ -२ , दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना " 
असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या 
एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

, 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड 
( ए ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय 
अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट - एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
यासोबत परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
शिरपूर - वरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नगरपरिषद हद्दीतील 
आरक्षण क्रमांक १२ बगीचा व १८ मीटर डी . पी . रस्ता ( स . नं . 
३० / २ - अ व स.नं. २८ / ३- ब ) या प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 

टीप . - सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत 
; 

परिशिष्ट - १ 
जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव वरवाडे 

गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
परिशिष्ट- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

लागवडी 

पोट 

लायक 

खराबा 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

क्षेत्र 

क्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

आर 

हे . आर 

३० / २ - अ 

० ०० 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

२८ / ३ - ब 

00 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 

● 00 


एकूण 


.. 


है 


१ २७ 

बगीचा 

O १ ९ 
डी.पी. रोड 

१४६ 


एकूण 

क्षेत्र 

४ 

हे . आर 

१ २७ 

० १ ९ 

१ ४६ 


१ ९ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

अधिसूचना 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

जिल्हा धुळे 

प्रकल्पाचे नाव : बगीचा व डी . पी . रस्ता - शिरपूर - वरवाडे , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे नगरपरिषद हद्दीतील मौजे वरवाडे , 
तालुका शिरपूर येथील सर्व्हे नंबर ३० / २- अ व सर्व्हे नंबर 
२८ / ३- ब . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे वरवाडे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे 
नगरपरिषद हद्द बगीचा व डी . पी . रस्त्यासाठी . 

परिशिष्ट 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -२ / २०१७ . - ज्याअर्थी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / ( भाग -२ ) / 
अ - २ , दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ए ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील 
१०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 
तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण ३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम 
१० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट - तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
प्रमोद भामरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 
शिरपूर , 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 

शिरपूर , ५ मे २०२२ . 

व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत परिशिष्ट - पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , मौजे आमोदे 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

लागवडी 

पोट 

एकूण 

लायक क्षेत्र 

खराबा क्षेत्र 

क्षेत्र 

१ 

२ 

३ 

४ 

हे . आर 

हे . आर 

हे . आर 

८/१ - ब 

० २० 

० 

00 

० २० 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
देता 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट 
येईल ; 

८ / २- अ 

O 

२० 

०० 

० २० 

एकूण 

० ४० 

O 00 

0 80 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

प्रकल्पाचे नाव : कोल्हापूर पद्धत बंधारा पवनकुटी ( आमोदे ) , 
मौजे आमोदे , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ( गट नंबर ८ / १- ब व 
८ / २ - अ ) प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन प्रस्ताव . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : कोल्हापूर पद्धत बंधारा पवनकुटी ( आमोदे ) , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 
परिशिष्ट - ३ 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत 
तपशील “ निरंक ” आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण -२ व प्रकरण -३ 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह 
ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर प्रस्ताव कलम 
१० - क ( ख ) " सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा 
प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड 
( ए ) अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी शिरपूर 
भाग , शिरपूर यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

परिशिष्ट - ५ 

— 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 

ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन . - 
कोल्हापूर पद्धत बंधारा पवनकुटी , मौजे आमोदे , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे ( गट नंबर ८/१ - ब व ८ / २- अ ) प्रयोजनासाठीचा भूसंपादन 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

प्रस्ताव . 

प्रमोद भामरे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा , 

भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर . 

टीप . - सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 

शिरपूर , ६ मे २०२२ . 


२१ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांजकडून 

वाचले.– ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र . १ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र.क्र . १३ / मातंक बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पंथ फोर्ट , मुंबई - ४०० ००१ , दिनांक २२ 
फेब्रुवारी २०१ ९ . 

८ 

( ३ ) अधिसूचना महसूल व वन विभाग , मंत्रालय , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक ८ मार्च २०१ ९ . 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन , ग्रामविकास विभाग , शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण -२०१८ / प्र.क्र . १३ / मातंक , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ . 

( ५ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक नागरी भूमापन ३ / सनद फी 
आकारणी / प्र.क्र . १३८/२० , पुणे , दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२० . 

( ६ ) मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक गावठाण / ड्रोन सर्व्हे / प्र.क्र . ३ ९ / 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ . 

अधिसूचना 

- 

क्रमांक गावठाण / नगर भूमापन / परिरक्षण नों . क्र . ५ / २०२१-२२ / सन २०२२. - महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय 
क्रमांक आस्थापना -१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल - १ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ चे शासन निर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर 
पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एसव्हीसीआर / ४३१ ९ / स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २० सप्टेंबर 
१ ९९ ४ अन्वये नाशिक विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य ) , पुणे यांचे परिपत्रक क्रमांक गावठाण ड्रोन सर्व्हे / प्र.क्र . ३ ९ / २०२१ , 
दिनांक २५ जानेवारी २०२१ अन्वये ड्रोनद्वारे गावठाण नगर भूमापन झालेली गावे परिरक्षणास घेणेस जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख यांना 
अधिकार प्रदान करणेत आले आहेत . 

, 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , राहुरी यांचे अधिनस्त निमतानदार 
क्रमांक २ यांचे सजेमध्ये मौजे त्रिंबकपूर , केंदळ बुद्रुक , चंडकापूर , पिंप्रीवळण , लाख , वडनेर , वरशिंदे , तुळापूर , निंभेरे , तांदुळनेर , 
चिंचविहीर , चांदेगाव , गणेगाव ही गावे व परिरक्षण भूमापक राहुरी ( शहर ) यांचे सजेमध्ये मौजे खडांबे बु . , चेडगाव , चिंचाळे , धामोरी खुर्द 
ही गावे समाविष्ट करण्यास प्रस्तावित केली आहेत . 

उपअधीक्षक , भूमि अभिलेख , राहुरी यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे त्रिंबकपूर , केंदळ 
बुद्रुक , चंडकापूर , पिंप्रीवळण , लाख , वडनेर , वरशिंदे , तुळापूर , निंभेरे , तांदुळनेर , चिंचविहीर , चांदेगाव , गणेगाव ही गावे निमतानदार 
क्रमांक २ यांचे सजात मौजे खडांबे बु . , चेडगाव , चिंचाळे , धामोरी खुर्द ही गावे परिरक्षण भूमापक , राहुरी ( शहर ) यांचे सजामध्ये समाविष्ट 
करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेत एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक ९ मे २०२२ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रुपाने खालीलप्रमाणे सनद फी ची 
रक्कम वसूल करण्यात यावी . 

परिशिष्ट 

अ . क्र . 

सजा 

गावाचे नाव 

सनद फी वसुली रक्कम 

तालुका 
२ 

१ 

३ 

8 

५ 

१ 

निमतानदार क्रमांक २ 

त्रिंबकपूर 

४२,०७५ 

केंदळ बुद्रुक 

२ 

१,३१,८२३ 

चंडकापूर 

२३,०४३ 

पिंप्रीवळण 

१ ९ , ८२४ 

लाख 

१,२५,५०८ 

वडनेर 

२५,०८० 


३ 

४ 

५ 

६ 


am 


राहुरी 


⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - 

चालू 

गावाचे नाव 

अ . क्र . 

सजा 

सनद फी वसुली रक्कम 

तालुका 
२ 

१ 

३ 

४ 

७ 

राहुरी- चालू 

वरशिंदे 

४५,५४१ 

८ 

तुळापूर 

६३,१४४ 

निंभेरे 

९ 

१,३१ , १३३ 

१० 

तांदुळनेर 

१६,००२ 

चिंचविहीर 

११ 

८१,७ ९ ६ 

चांदेगाव 

१२ 

६३,६३५ 

गणेगाव 

१३ 

४०,४३७ 

१४ 

परिरक्षण भूमापक राहुरी ( शहर ) 

खडांबे बु . 

१,१५,३ ९ ६ 

चेडगाव 

१५ 

६१,४३२ 

चिंचाळे 

१६ 

५१,६०३ 

धामोरी खुर्द 

१७ 

३६,८८४ 

एकूण .. 

१७ 

१०,७४,३५६ 


राहुरी 


: 


⠀⠀⠀⠀ 


: 


अ . क्र . 

१ 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 


१५ 


१६ 

१७ 


परिशिष्ट 

उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , राहुरी , जिल्हा अहमदनगरमधील गावांचा सजेप्रमाणे मिळकतींचा तपशील 

परिरक्षणास नव्याने 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गाव 

सजा 

गावे 

मिळकती 

७ 

८ 

९ 

निमतानदार 

देवळाली प्रवरा 

८२८ 

क्रमाक २ . 

टाकळीमियाँ 

९ ४७ 

ताहाराबाद 

६७८ 

चिंचोली 

२०३ 

गोटुंब आखाडा 

२०६ 

मानोरी 

३७२ 

मांजरी 

३६८ 

कोल्हार खुर्द 

३७४ 

कणगर बु . 

५ ९ ३ 

सात्रळ 

४७१ 

सोनगाव 

३४० 

तांभेरे 

३६८ 

तांदुळवाडी 

२०३ 

बारगाव नांदूर 

५१ ९ 

कानडगाव 

२६४ 

गुहा 

४१ ९ 

आरडगाव 

२१४ 


सद्य परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

गावे ३ 

देवळाली प्रवरा 

टाकळीमियाँ 

ताहाराबाद 

चिंचोली 

गोटुंब आखाडा 

मानोरी 

मांजरी 

कोल्हार 
खुर्द 

कणगर बु . 

सात्रळ 

सोनगाव 

तांभेरे 

तांदुळवाडी 

बारगाव नादूर 

कानडगाव 

गुहा 

आरडगाव 


सजा 

निमतानदार 
क्रमाक २ . 


मिळकती ४ 

८२८ 

९ ४७ 

६७८ 

२०३ 

२०६ 

३७२ 

३६८ 

३७४ 

५ ९ ३ 

४७१ 

३४० 

३६८ 

२०३ 

५१ ९ 

२६४ 

४१ ९ 

२१४ 


गावे 

५ 


मिळकती 


शेरा 

१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

२३ 


अ . क्र . 

१ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


सजा 

२ 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

गावे ३ 


वळण 

म्हैसगाव 

तिळापूर 

कोपरे 

अंमळनेर 

आंबी 

दवणगाव 

दरडगाव तर्फे 

बेलापूर . 

ब्राह्मणगाव भांड 

धानोर 

केसापूर 

खुडसरगाव 

माहेगाव 

मालुंजे 

पाथरे 
खुर्द 

पिंपळगाव फुणगी 

शेनवडगाव 


मिळकती 

४ 

४६४ 

३६३ 

१४१ 

५१ 

३१ 

१०४ 

३२ 

१२ 

४ ९ 

१३५ 

९ ७ 

११८ 

४० 

५८ 

१२४ 

५१ 

६ ९ 


परिशिष्ट 

परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


गावे 

५ 


मिळकती ६ 


चालू 


सजा 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

गावे 

८ 

वळण 

म्हैसगाव 

तिळापूर 

कोपरे 

अंमळनेर 

आंबी 

दवणगाव 

दरडगाव तर्फे 

बेलापूर . 

ब्राह्मणगाव भाड 

धानोर 

केसापूर 

खुडसरगाव 

माहेगाव 

मालुंजे 

पाथरे 
खुर्द 

पिंपळगाव 
फुणगी 

शेनवडगाव 


मिळकती 

९ 

४६४ 

३६३ 

१४१ 

५१ 

३१ 

१०४ 

३२ 

१२ 

४ ९ 

१३५ 

९ ७ 

११८ 

४० 

५८ 

१२४ 

५१ 

६ ९ 


शेरा 

१० 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . 

१ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 


सजा 

२ 


एकूण 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

गावे ३ 


३४ गावे 


मिळकती 

४ 


९ ३०६ 


परिशिष्ट 

परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


गावे 

५ 

त्रिंबकपूर 

केंदळ बुद्रुक 

चंडकापूर 

पिंप्रीवळण 

लाख 

वडनेर 

वरशिंदे 

तुळापूर 

निभेरे 

तांदुळनेर 

चिंचविहीर 

चांदेगाव 

गणेगाव 

१३ गावे 


मिळकती 

६ 


८६ 

१३० 

४६ 

७२ 

२०१ 

६१ 

९ १ 

२६३ 

१६ 

१८५ 

१३७ 

५८ 

१४३ ९ 


चालू 


सजा 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

गावे 

८ 

त्रिंबकपूर 

केंदळ बुद्रुक 

चंडकापूर 

पिंप्रीवळण 

लाख 

वडनेर 

वरशिंदे 

तुळापूर 

निंभेरे 

तांदुळनेर 

चिंचविहीर 

चांदेगाव 

गणेगाव 

४७ गावे 


मिळकती 

९ 


८६ 

१३० 

४६ 

७२ 

२०१ 

६१ 


९ १ 

२६३ 

१६ 

१८५ 

१३७ 

५८ 

१०७४५ 


शेरा 

१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

२५ 


अ . क्र . 

१ 

१ परिरक्षण 


४  া ১0 5 5 9 


३ 

४ 


५ 


६ 

७ 


८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 


सजा २ 


सध्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध ( e - PCIS प्रमाणे मिळकत पत्रिका ) 

गावे 

३ 

राहुरी 
बु 
. 

राहुरी 
खु 
. वांबोरी ब्राम्हणी उंबरे 

देसवंडी 

कात्रड 

सडे 

डिग्रस 

खडांबे खु . 

वरवंडी 

मोकळ ओहोळ 

मल्हारवाडी 

घोरपडवाडी 

गुंजाळे 

कुक्कुडवेढे 

१६ गावे 


भूमापक राहुरी ( शहर ) . 


एकूण 

अहमदनगर , २ मे २०२२ . 


मिळकती 

४ 

३७२३ 

३८५ 

२२३१ 

७७१ 

८ ९ ० 

२३७ 

३०७ 

३ ९ ८ 

२८२ 

३८६ 

१ ९ ८ 

६२ 

३ ९ 

५३ 

४६ 

१६२ 

१०१७० 


परिशिष्ट 

परिरक्षणास नव्याने 

घ्यावयाचे गाव 


गावे 

५ 


खडांबे बु . 

चेडगाव 

चिंचाळे धामोरी 
खुर्द 

४ गावे 


मिळकती 

६ 


१६० 

७ ९ 

१३७ 

५ ९ 

४३५ 


चालू 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

गावे 

८ 

राहुरी बु . 

राहुरी खु . 

वांबोरी 

ब्राम्हणी 

उंबरे 

देसवंडी 

कात्रड 

सडे 

डिग्रस 

खडांबे खु . 

वरवंडी 

मोकळ ओहोळ 

मल्हारवाडी 

घोरपडवाडी 

गुंजाळे 

कुक्कुडवे 

खडांबे बु . 

चेडगाव 

चिंचाळे 

धामोरी 
खुर्द 

२० गावे 


सजा 

परिरक्षण 

भूमापक राहुरी ( शहर ) . 


मिळकती 

९ 

३७२३ 

३८५ 

२२३१ 

७७१ 

८ ९ ० 

२३७ 

३०७ 

३ ९ ८ 

२८२ 

३८६ 

१ ९ ८ 

६२ 

३ ९ 

५३ 

४६ 

१६२ 

१६० 

७ ९ 

१३७ 

५ ९ 

१०६०५ 


शेरा 

१० 


सुनिल इंदलकर , 

जिल्हा अधीक्षक , भूमि अभिलेख , 

अहमदनगर , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 

२७ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

( घ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
आदेश 

( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे . 

( च ) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे . 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे , अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही . 

क्रमांक कक्ष- १ / पीओएल -१ / ४८२ / २०२२ – नाशिक ( ग्रामीण ) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास , अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . 
हिंदू - मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . शेतकऱ्यांना शेतीमालास भाव कमी मिळत 
असल्याने , त्याचे निषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे , धरणे , रास्ता 
रोको , उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक 
जिल्ह्यातील मालेगाव व येवला शहर हे अतिसंवेदनशील असून 
मनमाड , बागलाण , चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील 
आहेत . जिल्ह्यात विविध कंपन्या असून , कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी 
औद्योगिक कलह निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता असल्याने , खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात दिनांक ३० मार्च २०२२ चे 00.00 वाजेपासून ते 
दिनांक १४ एप्रिल २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस 
अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४ / 
३७ ( १ ) ( ३ ) / १८६१ / २०२२ , दिनांक २ ९ मार्च २०२२ अन्वये विनंती 
केली आहे . 

तसेच कोविड -१ ९ विषाणू प्रादुर्भावाचे अनुषंगाने जिल्हा आपत्ती 
व्यवस्थापन प्राधिकरण , जिल्हाधिकारी कार्यालय , नाशिक यांचेमार्फत 
वेळोवेळी निर्गमित आदेशांमधील निर्देशांचे पालन करणे संबंधितांवर 
बंधनकारक राहील . त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस अधिकारी व 
कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी यांना लागू 
राहणार नाही . 

००.०० 

सदरचा आदेश दिनांक ३० मार्च २०२२ चे 00.00 वाजेपासून 
ते दिनांक १४ एप्रिल २०२२ चे २४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द 
वगळून ) अंमलात राहील . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २ ९ मार्च २०२२ रोजी माझ्या 
सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

भागवत डोईफोडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
नाशिक . 

नाशिक , २ ९ मार्च २०२२ . 

वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
भागवत डोईफोडे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून पुढील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 

आदेश 

( क ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील , 
अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

क्रमांक डीसी / कार्या ९ - ब -१ / ९ ८६ / २०२२ . - दिनांक २ ९ एप्रिल 
२०२२ रोजीचे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण 
भागात दिनांक ३ मे २०२२ रोजी ( एक दिवस मागे किंवा पुढे 
चंद्रदर्शनानुसार अवलंबून ) " रमजान ईद " हा सण उत्सव साजरा 
होणार आहे . तसेच त्याच दिवशी “ अक्षयतृतीया " हा सण देखील 
साजरा केला जाणार आहे . 

( ग ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे , सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
अथवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , मे १ ९ - २५ , २०२२ / वैशाख २ ९ ते ज्येष्ठ ४ , शके १ ९ ४४ 
मे 

( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

तसेच जिल्ह्यामध्ये विविध राजकीय पक्ष , कामगार संघटनातर्फे 
त्यांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी मोर्चे , धरणे आंदोलने , रास्ता रोको 
होतात . त्याचप्रमाणे सध्या जिल्ह्यात यात्रा , उत्सव तसेच धार्मिक 
कार्यक्रम साजरे होतात त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 

( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे : 

( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे , 
ध्वनिवर्धक किंवा धनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 
किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 
वाजवणे ; 

जिल्ह्यात कोणत्याही किरकोळ घटनेवरून कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये किंबहुना तशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती 
हाताळण्यासाठी पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून संपूर्ण अहमदनगर 
जिल्हा महसूल स्थळ सीमेच्या हद्दीत दिनांक १ मे २०२२ रोजीचे 
००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ मे २०२२ रोजी २४.०० वाजेपावेतो 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र क्रमांक २ ९ एप्रिल २०२२ अन्वये विनंती केली आहे . 

( ई ) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 

त्याअर्थी , वरील पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक शांतता , कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून 
पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये , यासाठी 
अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करणेबाबत माझी खात्री झालेवरून मी , डॉ . राजेंद्र ब . भोसले , 
जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी कोणाही 
इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे . 

( अ ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक १ मे २०२२ रोजीचे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक ५ मे २०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

( अ ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले , सु रे , बंदुका , दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 
; 

डॉ . राजेंद्र ब . भोसले , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

अहमदनगर , 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 

; 

अहमदनगर , २ ९ एप्रिल २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE 411006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

- 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


